बुलडाणा जिल्ह्यातील जळगांव जामोद, 
संग्रामपुर व शेगांव तालुक्यातील इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.२०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - १० फेब्रुवारी, २०२३ 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 
जा.क्र./का-२(२)/रस्ते दर्जोत्नती-बुलडाणा/२०२३/५५१, दि.३१/०१/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
बुलडाणा जिल्ह्यातील जळगांव जामोद, संग्रामपुर व शोगांव तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण 
मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 
तसेच जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 

सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, 
बुलडाणा यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, बुलडाणा यांचा ठराव विचारात घेऊन बुलडाणा जिल्ह्यातील जळगांव जामोद, संग्रामपुर व 
शेगांव तालुक्यातील खालील इजिमा व ग्रामा रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत 
आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक । करावयाची दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी | नंतरचा क्रमांक 
लांबी (कि.मी) 
र , राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १६१ जी ते इतर जिल्हा | (०/००ते ५/७५० १३.२५० | WA जिल्हा 
वडगांव पाटण, पाटण तरोडा खु. | मार्ग-०५ ५.७५० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१३५ 
तरोडा बु., येनगांव ते काजेगांव ला | इतर जिल्हा | (c/oo ते ७/५०० 
जोडणारा रस्ता. (ता. जळगांव | मार्ग- ow ७.५०० कि.मी. 
जामोद) 
२. काकनवाडा खुर्द ते वानखेड, आवार, | इतर जिल्हा । (०/०० ते ५/९५० १४.३०० | प्रमुख जिल्हा 
Oral ते आस्वंद ला जोडणारा मार्ग-१३ ५.९५० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१३६ 
रस्ता.(ता. संग्रामपुर ) इतर जिल्हा । (0/00 ते ८/३५० 


मार्ग- १६ ८.३५० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.२०/नियोजन-२ 


३. रामा-४७ (जामोद), मालठाणा, | इतर जिल्हा | (०/०० ते ७/०० २४.०० | प्रमुख जिल्हा 
राजपुर अकोली खु., चांगेफळ | मार्ग- १० ७.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१३७ 
राममा-१६१ जी SIRT निवाणा | ग्रामीण मार्ग- | (0/00 ते ३/५०० 
सावळा धामणगांव निरोड वकाणा 6 3.400 कि.मी. 
रस्ता. (ता. जळगांव जामोद व | ग्रामीण मार्ग- | (o/oo ते 3/400) 
संग्रामपुर) ६४ ३.५०० कि.मी. 

ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते 3/00) 
२७ ३.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते 3/00) 
२५ ३.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते ४/००) 
२९ ४.०० कि.मी. 

४. सालवन ते पिंगळी खु. सोनाळा | इतर जिल्हा | (०/०० ते १२/०० | २८.५०० । प्रमुख जिल्हा 
बोरखेड दानापुर लहान बल्हाडी | मार्ग-०४ १२.०० कि.मी. कि.मी. । मार्ग-१३८ 
पळसोडा पांचाळ झाझी निमखेड ते ग्रामीण मार्ग-२२ | (०/०० ते 3/00) 
लाडणापुर ला जोडणारा सस्ता. ३.०० कि.मी. 

(ता. संग्रामपुर) मीण मार्ग- ६७ | (०/०० ते ३/०० 
३.०० कि.मी. 
मीण मार्ग-१२ | (0/00 ते 3/00) 
३.०० कि.मी. 
मीण मार्ग-१४ | (०/०० ते 3/00) 
३.०० कि.मी. 
मीण मार्ग- 29 | (0/oo ते २/०० 
२.०० कि.मी. 
मीण मार्ग- २४ | (0/00 ते २/५०० 
२.५०० कि.मी. 

4, रा.म.मा.-१६१ जी ते रसुलपुर, | इतर जिल्हा । (0/00 ते 0/00) | २०.०० | WRT जिल्हा 
धानोरा, Yoo, पिंप्री कोंद्री, | मार्ग-०६ २०.०० कि.मी. कि.मी. । मार्ग-१३९ 
पिंपळगांव काळे, दादुलगाव ला 
जोडणारा रस्ता (ता. संग्रामपुर) 

६. रा.म.मा.-१६१ जी ते काथरगांव, ग्रामीण मार्ग-४८ | (०/०० ते ४/०० | १७.३५० | प्रमुख जिल्हा 
उकळगांव, कळमखेड, कवठळ, ४.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१४० 
पेडोसे ला जोडणारा रस्ता. (ता. ग्रामीण मार्ग-७५ | (०/०० ते ६/०० 
संग्रामपुर) ६.०० कि.मी. 

ग्रामीण मार्ग-५५ | (०/०० ते ४/०० 
४.०० कि.मी. 

इतर जिल्हा । (०/०० ते ३/३५० 
मार्ग-११ ३.३५० कि.मी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.२०/नियोजन-२ 


मानेगाव, गोळेगांव बु., सातळी, । इतर जिल्हा | (०/०० ते २०/९५० | २८.९५० | प्रमुख जिल्हा 
गाडेगांव खु., सावरगाव, पाटण get) मार्ग-१९ २०.९५० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१४१ 
खु., उटी बु., बारोळा, बारोळा ते ग्रामीण मार्ग-३२ | (०/०० ते ४/००) 
वडशिंगी वडशिंगी ते काजेगांव ला ४.०० कि.मी. 
जोडणारा रस्ता. (ता. संग्रामपु) |।ग्रामीण मार्ग-३३ | (5/०5 ते ४/०० 

४.०० कि.मी. 
रा.मा.-४७ ते पिप्री pret, मोहिदेपुर, | इतर जिल्हा | (०/०० ते १५/८००) | १५.८०० । प्रमुख जिल्हा 
इस्लामपुर, वडगांव गड ला | मार्ग-१७ १५.८०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१४२ 
जोडणारा रस्ता. (ता. जळगांव 
जामोद) 
प्रजिमा-<६१ ते टाकळी पारस्कर, | इतर जिल्हा | (०/०० ते १२/०० | १६.२०० । प्रमुख जिल्हा 
टाकळी खासा, गाडेगांव बु., सुकळी, | मार्ग-२० १२.०० कि.मी. कि.मी. । मार्ग-१४३ 
कुरणगड बु., इलोरा मडाखेड खु. ग्रामीण मार्ग-३६ | (०/०० ते २/०० 
पळसखेड ते काजेगाव रस्त्याला २.०० कि.मी. 
जोडणारा रस्ता.(ता. जळगांव ग्रामीण मार्ग-३५ | (०/०० ते ०/६००) 
जामोद) ०.६०० कि.मी 

ग्रामीण मार्ग-५८ | (०/०० ते १/६००) 

१.६०० कि.मी. 
राममा-५४८ सी सी जंकान (rita) | इतर जिल्हा | (०/०० ते ¥/oo) १४.०० । प्रमुख जिल्हा 
आडसुळ पाळोदी झाडेगांव मानेगांव | मार्ग-६४ ५.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१४४ 
रस्ता. (ता. शोगांव) ग्रामीण मार्ग-४५ | (०/०० ते ९/०० 

९.०० कि.मी. 

एकूण १९२.३५० 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील बुलडाणा जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 
मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १९२.३५० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२८४१.५०० + 
१९२.३५०) म्हणजेच ३०३३.८५० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १२३.६५० 
कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१०३४.४८०- १२३.६५० म्हणजेच ९१०.८३० कि.मी. इतकी होईल. 
तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ६८.७०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (३३९१.१६०- 
६८.७७००) म्हणजेच ३३२२.४६० कि.मी. इतकी होईल. 


हाशासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०२१३१२२५०९०३१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GANPAT SANDIPAN 


KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, अमरावती. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.२०/नियोजन-२ 


2) 


n S&S ८:८४ 


vz 


१०) 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 


रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा) 
जिल्हाधिकारी, अमरावती. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा. 

अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अकोला. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा,) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलडाणा. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


